मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 
आदिवासी क्षेत्रातील  सस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्याच्या अनुषंगाने सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता 
लेखाशिर्ष ५०५४ ५२१५ खाली निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र. क्र. ०८ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - ३१ ऑगस्ट, २०२०. 
वाचा - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 
२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२०. 
३) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र.मुग्रायो- २०२० / प्र.क्र.२१७/बांध-४. 


शासन निर्णय :- 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याच्या अनुषंगाने 
मागणी क्र. टी-६, ५०५४, मार्ग व पुल यावरील भांडवली खर्च, ०४- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, ०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) ( ०९) 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (५०५४ ५२१५), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षाकरिता रु. ५०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 

ग्राम विकास विभागाच्या वाचा क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 
आदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे या योजनेकरिता मागणी क्र. टी-६, ५०५४, मार्ग व पुल 
यावरील भांडवली खर्च, ०४- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०९) मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (५०५४ ५२१५) 
५३- मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित रु.५०००.०० लाख इतक्या निधीपैकी वित्त 
विभागाच्या वाचा क्र. १ येथील परिपत्रकान्वये भांडवली खर्चाच्या १० % इतक्या मर्यादेत एकुण 
रु. ५००.०० लाख ( अक्षरी रुपये पाच कोटी फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख/ नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून अपर मुख्य सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.) ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदरचा वितरीत केलेला निधी या प्रकल्पाच्या मंजूर प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेत खर्च 
करण्याची तसेच त्यानुषंगाने निधी खर्च करण्यासंबंधीच्या नियमांचे पालन करण्याची दक्षता नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. नियंत्रण अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांनी ही तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी 
विकास विभाग क्र.टिएसपी-१०८६/ ८७१०/ प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील मान्य योजनांवर खर्च होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच या 
तरतूदी खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


दिनांक २६ जुले, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का-६, दिनांक १० नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे 
कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत 
असलेल्या तरतूदी मासिक खर्च विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 
३. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लोकांकरिता वा 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी केलेली 
तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांकरिता खर्च करण्यात यावी. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत केलेली 
तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर किंवा सर्वसाधारण योजनेखाली खर्च करण्यात येवू नये. 
४. तसेच आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल 
लेखाशिर्षनिहाय/उप लेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती सबंधित क्षेत्रिय 
अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
ग्रामविकास विभाग व आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी. 
५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला 
जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर 
होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल व तो केंद्र शासनाला कळविता येईल. 
६. सदर झासनादेशा वित्त विभागाच्या वाचा क्र. १ येथील परिपत्रकान्वये तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपाचारिक संदर्भ क्र. १५५/२०/व्यय-१५, दि.१७.७.२०२० अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०३११३६२७८९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


है igitally signed b indra Di b 
Ravi ‘al d ra ae ly signed by Ravindra Digambarro 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development Department, 


D i g a aa b a [| ce) postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 
C4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


Aute 0000000 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


३. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम-०४, मंत्राळय, मुंबई. 

१३. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-२ / कार्यासन-१७, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


